सार्वजनिक बांधकाम विभागातीळ संगणक 
पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे कनिष्ठ लिपिक 
संवर्गात समावेडान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२२२/सेवा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा: 
१. पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीएनई-१०७१/१०१७२-ई(२)-॥, दि.२९/०१/१९७२, 
२. पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीवाय २२७३/१६८८६०/३३७-३(९), 
दि.०८/११/१९७५, 
३. पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक २२७३/१६८८६०/३३७-३-९, दि.१८/०२/१९७६. 


प्रस्तावना: 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संगणक पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे कनिष्ठ लिपिक संवर्गात 
समावेशन करण्याबाबत तत्कालिन पाटबंधारे विभागामार्फत ara निर्णय, क्रमांक एसटीवाय 
२२७३/१६८८६०/ ३३७-३(९), दि.०८/११/१९७५ व झासन निर्णय, क्रमांक २२७३/१६८८६०/३३७-३-९, 
दि.१८/०२/१९७६ अन्वये निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय अद्याप अधिक्रमित 
अथवा रद्द करण्यात आलेले नाहीत. परंतु, सदर शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणी बाबत विभागात संभ्रम 
निर्माण झाल्याने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून उक्त विषयाबाबत वारंवार विचारणा होत आहे. यास्तव आता 
खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. 


परिपत्रक: 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संगणक पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे कनिष्ठ लिपिक संवर्गात 
समावेशन करण्याबाबत तत्कालीन पाटबंधारे विभागामार्फत शासन निर्णय, क्रमांक एसटीवाय २२७३/ 
१६८८६०/ ३३७-३(९), दि.०८/११/१९७५ व शासन निर्णय क्रमांक २२७३/१६८८६०/३३७-३-९, 
दि.१८/०२/१९७६ अन्वये निर्देश निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
संगणक पदावरील नियुक्तीच्या वेळी पात्रताधारक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे (Existing Qualified Persons) 
कनिष्ठ लिपिक संवर्गात समावेशन करण्याबाबत सर्व कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२२२/सेवा-४ 


सदरहु शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१६१६३४३५५०१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by N B Khedkar 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public 

Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h e a 2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 1 3f7661e 

d3b2a95e83e386485fff4c21e, cn=N B Khedkar 

Date: 2019.08.16 16:44:11 +05'30' 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव (आस्था) 


१. महालेखापाल १/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल 9/2, HAREM, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
३. मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सह सचिव (संनि)/ (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर, 
१०.मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
११.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन,मुंबई, 
१२.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
१३.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 
१४.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटना, सिंचन भवनाजवळ, 
नागपूर ४४० ००१. 
१५.कार्यासन अधिकारी (प्रशा-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवडनस्ती, सेवा-४, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oO Ke GS —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


